महाराष्ट्र शासन राजपा 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


शुक्रवार , दिनांक ८ ऑगस्ट २०१४ : भावण १७ , शके १९३६ 


किंमत ५ .०० रु . 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद 

- - :: जाहीर सूचना :: 


औरंगाबाद 
दिनांक : - ०८ / ०८ / २०१४ . 


जा . क्र . प्रा . यो ./ औरंगाबाद/ नवनगर झोन प्लॅन/ Eeshere 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलन - १५( १ ) अन्वये संपूर्ण 
जिल्ह्याकरिता प्रादेशिक योजना, औरंगाबाद शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक 
टिपीएस - ३००७/ ११४९ / प्र . क्र . २८४ ( अ)/ २००७/ नवि - ३०, दिनांक २४ जुलै , २०१२ अन्वये मंजूर 
असून, सदर प्रादेशिक योजना दिनांक ३० ऑक्टोबर , २०१२ पासून अंमलात आलेली आहे. 


उक्त अधिसूचनेसोबत फेरबदलाच्या सूर्चीमधील अ. क्र . M - 4 नुसार शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्रालगत 
प्रादेशिक योजनेमधील " नवनगर " म्हणून नऊ गावांचा झोन प्लॅन विभागीय उपसंचालक ( सध्याचे 
सहसंचालक ) यांचे सल्ल्याने तयार करुन जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांनी मान्य करावा अशी तरतूद 
आहे. 


त्याअनुषंगाने सहाय्यक संचालक , नगर रचना , औरंगाबाद यांनी या नऊ गावांच्या १ ) करमाड , 
२ ) लाइगांच, ३) टोनगांच , ४ ) हिवरा . ५ ) कुंभेफळ , ६ ) शेंद्रा जहाँगीर , ७ ) शेंद्रावन, ८ ) गंगापूर 
जहाँगीर , ९ ) वरुड काजी महसुली हद्दीनुसार ५७४९. ६८ हेक्टर क्षेत्राचा ( महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 


औ . भाग १ अ ( असा - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ८ ऑगस्ट , २०१७ : श्रावमा १ , शके १९३६ 


शाग १- अ असाधारण 


महामंडळ क्षेत्र वगळून ) पायाभुत नकाशा तयार करून च जागेवर प्रत्यक्ष सव्हेक्षण करून विद्यमान जमिन 
वापर नकाशा तयार केला आहे . 


या क्षेत्रासाठी भविष्यातील प्रक्षेपित लोकसंख्या परिगणित करून त्यास मान्यता घेऊन 
सहसंचालक , नगर रचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचे सल्याने आवश्यक ते रस्त्यांचे जाळे , 
झोनिंग , सरकारी मालकीच्या जागांवर शहरस्तरीय सुविधा प्रस्तावित करून प्रस्ताचित जमिन बापर 
नकाशा, अहवाल व महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम, १९६६ च्या नियमावलीमधील कलम - ४ 
( फ ) नुसार विशेष विकास नियंत्रण नियमावली तयार करून व त्यास संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांची प्रसिध्दपुर्व मान्यता घेण्यात आली आहे. 


मी श्री विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी , औरंगाबाद उपरोक्त नमूद तरतुदीनुसार “ नवनगर " या 
नऊ - गावाच्या झोन प्लॅन, अहवाल व विशेष विकास नियंत्रण नियमावलीला मंजुरी दिली असून , 
सदरचा झोन प्लॅन, व विशेष विकास नियंत्रण नियमाचली दिनांक 29 / ०८ / २०१४ पासून 
अंमलात येईल व यापुढील विकास परवानग्या मंजूर झोन प्लॅन व विशेष विकास नियंत्रण नियमावली 
मधील तरतुदीस अधिन राहून देण्यात येतील . 


सदरहू झोन प्लॅन नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कार्यालयीन 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेमध्ये उपलब्ध राहील. 

१ ) मा . जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांचे कार्यालय, औरंगाबाद. 
२ ) मा . सहसंचालक , नगर रचना , औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचे कार्यालय, म्हाडा इमारत , 

दुसरा मजला, महावीर चौक जवळ , औरंगाबाद. 
३ ) सहाय्यक संचालक , नगर रचना, औरंगाबाद शाखा कार्यालय, डॉ . पेंडकर यांची इमारत, जुब्ली 

पार्क , औरंगाबाद. 


ठिकाण : - औरंगाबाद 
दिनांक : - ०१/ ०८/ २०१४ 


( विक्रम कुमार ) 
जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद , 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ८ ऑगस्ट , २०१४ : भाग १७ , शके १९३६ 


प्रपत्रक 
वाचा :-१. मा . अचर सचिव सा. प्न विभाग यांचे प. क्र विकाअ १११४/ २१९/ प्र. क्र . ८१/ ५ दि. ०२/ ०७/ २०१४ 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणका 
अधिसुचना 

२०११ / गृह शाखा दंड विभाग/ कावि - उपज 
जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद 
दिनाक २० / ०७ / २०१४ 


संदर्भ : - १. शासन निर्णय सा . प्र.वि .क्रमांक : विकाअ- १७०४/१०१२/ प्र. क्र .१८५/ ०४/ ५, दि . २ एप्रिल २००५ 

२. शासन निर्णय सा. प्र.वि. क्रमांक : विकाअ- १११३ / प्र.क्र .३४७/ ५, दि . ४ मार्च २०१४ 


संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , (जिल्हादंडाधिकारी ) 
विक्रम कुमार जिल्हा औरंगाबाद आता सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षे किंवा विद्यमान 
विधानसभा बरखास्त होणे यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी . 
अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पुर्ण होण्यापुर्वी केंव्हाही, कोणतेही कारण न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार 
राहील. ही मुदत संपताच किंवा ती त्यापुर्वीच संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष र्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त इ 
शालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलिस ठाणे किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयावर तात्काळ परत करण्याची प्रार्थामक 
जबाबदारी सर्वस्वीविशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची राहील. 

विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम पाहतील : 
( एक ) साक्षांकनाचे काम ( दोन ) उत्पन्न प्रमाणपत्र :- साक्षांकनासाठी, पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी 
त्यांच्यापुढे आणलेल्या दस्तऐवजांचे साक्षांकन, पड़ताळणीकिंवा अधिनमाणन करणे आणि राज्य शासनाने याबाबत काढलेल्या 
अनुदेशानुसार अशा दस्तऐवजांवर त्यांची विहित मोहोर उमटवणे व तारखेसह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरीखाली स्वतःचे नावही 
लिहिणे . 

नियुक्ती करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकान्यांना माहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलिस 
स्टेशकडुन उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित करून दिलेल्या प्रमाणपत्राची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता 
नमुद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी संबंधित पोलिस आयुक्त/ अधिक्षक/ जिल्हाधिकारी 
यांचेकडुन मागणी केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी. . 
या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकानांची, शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी , 
आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील मोहल्ला समिती/ शांतता समितीवर पोलिस आयुक्त जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्ती 
करावी. 
या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्ती मानसेवी असुन त्यांना सोपविण्यात 
आलेल्या वरील कामांबाबत कोणतेही मानधन, वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 
प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या 
विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाच्या कामाच्या जागी सर्वना सहजपणे दिशेल अशा ठिकाणी लावावे व कामासाठी 
येणाऱ्या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे. 

अनुसूची 
अ . क्र . 


नांच 


पत्ता 


२४०८ राधा गणेशराव पवार 
२४०९ | कमलेश राणी मधुसुदन लोचा 
२४१० गणेश मोहण गावंडे 
२४११ उध्दव सुर्यभान शिंदे 
२४१२ / प्रमोद भानुदास सदाशिव 


तानाजी चौवनाबाद 
मंगज अपटाउन नीडन्सी मागे औरंगाबाद 
न्यु बालाजी औरंगाबाद 
शिवशंकर कॉलन, औरंगाबाद 
भानुदासनगर रंगावांद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ८ ऑगस्ट , २०६४ : आवमा १७, श 


र 


२४६४ अशोक अर्जुनराव जुमडे 
२४६५ शहाजी पांडुरंग भासले 
२४६६ छाया गणेश सोळंके 
२४६७ ज्ञानेश्वर संपत जाधव 
२४६८ | मृणालीनी मिलींद फुलगीरकर 
२४६९ | अनिता लक्ष्मण लांडे 
२४७० तेजस्वीता सुधाकर पंडीत 
२४७१ | अलीम कय्युम शर्छ 
२४७२ ईश्वर बाळासाहेब जाते 
२४७३ | गिरजानाथ आसाराम हिवाळ 
२४७४ | जालीदर मच्छिन्द्र गवळी 
२४७५ प्रियंका मनेश सोनवणे 
२४७६ | डॉ. सकेंत दिलीप देशमुख 
२४७७ महेन्द्र अमरसिंग रमडवाल 
२४७८ सुजाता रमेश जैस्वाल 
. २४७१ / स. तरन्नूम मा . जुबेर 
२४८० शहनाज महेमुद कुरैशी 
२४८१ ईस्माईल खाँ नुर खाँ 
२४८२ | अलका शांताराम वाव्हळ , 
२४८३ मयुर रमेश पाटील । 
२४८४ | गुणप्रितसिंग समशेरसिंग साधी । 
२४८५ शोभा जयराम चव्हाण 
२४८६ ज्योती सचिन भालेराव 
२४८७ सविता सुखदेव भालमोड 
२४८८ अनिल पंडीतराव बांचरे 
२४८९ बंडुरावसाहेब दहिहंडे 
२४९० बद्रीनारायण नागोराव क्षिरसागर 
२४९१ | उचला अशोक वडकर 
२४९२ मनदीनसिंग कुलबिरसिंग छतवाल 
२४९३ | रत्नमाला केशव पगारे 
२४९४ | सरोज भाऊसाहेच नवपुत्ते 
२४९५ | रेखा यंबकराव देशमुख 
२४९६ / रानी संजय ठोंबरे 
२४९७ | हमसेराबी कासम शेख 
२४९८ | दत्तात्रय अशोक जाधव 
२४९९ | सौ . हेमलता मनोज शिखर 
२५०० मो . खिजरुहीन सिद्दीकी मो. सदरउद्दीन 
२५०१ | मो . जहिरोद्दीन मो . इसाक 
२५०२ | किरण चंद्रशेखर कुलकर्णी, 
२५०३ | जगन्नाथ कचरु तळेकर, 
२५०४ परमेश्वर सर्जेराव शिंदे . 
२५०५ | आनंदा भाऊसाहेब भालेकर . 
२५०६ | गोपीनाथ आसाराम वाघ , 
२५०७ | कुमार शिवाजी म्हस्के . 
२५०८ योगेश परभतराव अंभोरे . 
२५०९ | दत्तात्रय वाबुराव लाटे , 
२५१० | प्रभाकर भुजंगराव बाघ . 
२५११ योगेश उत्तमराव घोडके . 
२५१२ लक्ष्मण बबन कचकुरे . . 
२५१३ रचिंग बाबुराव मिसाळ , 


एन -- औरंगाबाद 
विटलनगन आरंगायाच 
इंदिरानगर औरंगाबाद 
संघर्षनगर आरोगवाद 
प्रतापनगर औरंगाबाद 
बाजाजनगर औरंगाबाद 
बजाजनगर औरंगाबाद 
रांजनगाच औरंगाबाद 
रांजनगाव औरंगाबाद 
रांजनगाव औरंगाबाद 
रांजनगाच औरंगाबाद 
बापुनगर औरंगाबाद 
नुतन कॉलनी आरंगाबाद 
मांची मोहल्ला औरंगाबाद 
सुराणानगर औरंगाबाद 
कैलासनगर औरंगाबाद 
शहाशीक्ता कॉलनी औरंगाबाद 
दौलताबाद औरंगाबाद 
नंदनवन कॉलनी औरंगाबाद 
श्रेय नगर औरंगाबाद 
उस्मानपुरा आरंगाबाद 
एस. टी . कॉलनी, एन . २ औरंगाबाद 
पुंडलिक नगर औरंगाबाद 
नारेगाव आरंगाबाद 
चिकलठाणा औरंगाबाद 
चिकलठाणा औरंगाबाद 
चिकलठाणा और बाद 
एन. ७ सिडको औरंगाबाद 
उस्मानपुरा औरंगाबाद 

रिहंत नगर औरंगाबाद 
| म्हाडा कॉलनी, एन . २ आरंगाबाद 
ब्रिजवाडी औरंगाबाद 
मुर्तिजापूर , एन . २ औरंगाबाद 
नारेगाव औरंगाबाद 
नारंगांच आरंगाबाद 
हर्ष नगर औरंगाबाद 
| मामीनपुरा औरंगाबाद 
समत्ता नगर औरंगाबाद 
सुर्या लॉन्स मागे देवळाई , आ. वाद, 
गांधेली, ता .जि . आ. वाद , 
| रा . झाल्टा , ता . जि . ओ . बाद .. . 

रा.निपाणी, ता .जि . ओ.बाद . 
रा. सहस्त्रीमुळी, ता. जि . ओ. बाद , 
रा . तापळीवेद्य, ता . जि . ओ . बाद .. 
रा महालपिंनी, ता . जि . औ बाद , 
रा .महालपिंप्री, ता .जि . ओ बाद . 
रा.चिंचोली, ता .जि . आ. वाद . 
रा. परदरी , ता . जि . ओ . बाद . 
रा . शंदा , ता .निजी. वाद . 
रा .विडकीन, लामठा, जि . औ बाद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ८ ऑगस्ट , २०१४ : श्रावण १७, शके १९३६ 


भा । 9 - 


असाधारण 


२५१४ सौ .ज्योती विष्णु सासोटे, 
२५१५ | शेख जाफर शेख बाबुमीयाँ. 
* २५१६ गजानन कैलास थोरात. 
२५१७ गणेश विठ्ठल धिटरे . 
२५१८ गोपीचंद जनार्धन चव्हाण . 
२५१९ |निलेश अंकुश झांबरे . 
२५२० अमाल सुधाकर जगताप , 
२५२१ | राधाकृष्ण शामराव गुजर . 
२५२२ बबन वाल्मीक चाघचौरे . 
२५२३ नवनाथ राधाकिसन शेजवळ . 
२५२४ सा . शोभा सुभाष भासले. 
२५२५ गोपाळ रामराव रावते . 
२५२६ रविंद्र किसन तांचे . 
२५२७ | रावसाहेब नंदलाल इंगरे . 
२५२८ | गणेश -हिरालाल कदम . 
२५२९ रमेश मोहनलाल खंडागळे . 
२५३० | राजु गंगाधर जल्हाड . 
२५३१ ललीता अनिल जाधव . 
२५३२ सोमनाथ बाबुराव गोरे . 
२५३३ शितल मधुकर निमोणे . 
२५३४ मदन विष्णु चौथे. 
- २५३५ आनंद विलास सोनवणे , 

२५३६ | गणेश प्रभाकर सोनवणे . . 
२५३७ | पचनसिंग गिरजाराम जंघाळे . 
२५३८ बाळकृष्ण बाबासाहेब जाधव . 
२५३९ | दादा ऊर्फ भास्कर वसंत पवार . 
२५४० | गणेश अंबादास थोरात . 
२५४१ साईनाथ नाना थोरात. . 
२५४२ सैय्यद फैजल अली कलंदर . 
२५४३ योगेश मच्छिंद्र प्रधान . 
२५४४ | शाईनाथ गंगाधर आव्हारे . 
. २५४५ अश्पाक रज्जाक शेख , 
२५४६ | स्वरुपचंद उत्तम कुकलारे , 
२५४७ | गणेश लक्ष्मण धनधर . 
२५४८ शदर कचरु बन्सोडे . . 
२५४९ आसाराम किसन शेलार . . 
२५५० गणेश मारोती गचळी . 
२५५१ भगवान रामा गुंजाळ , 
२५५२ रुपीधर प्रल्हाद काकडे , 
२५५३ आशोक धोंडीवा राऊतराय . 
२५५४ सांडु भाबुराव राऊत्तराय . 
२५५५ पांडुरंग शेषराव तुपे . . 
२५५६ मुजीव सिद्दीकी वेग . 
२५५७ | गणेश तातेराव पवार . 
२५५८ | माधवराव नारायण डंकले . 
२५५९ | भगवान भास्कर डंकले . 
२५६० | योगेश रामराव पांडे . 
२५६१ काकाजी दत्तु काकडे .. . . 


| रा.बिडकीन , ता पठण , जि . आ. बाद , 

रा.शिवना, ता.सिल्लोड , जि . आ.बाद , 
बांभुळगांव, ता . गंगापुर , जि . औ बाद. 
रा रायपुर , ता गंगापुर , जि . औ. बाद , 
रा. घामोरी , ता. गंगापुर, जि . औ. वाद . 
लासुर स्टेशन , ता .गंगापुर , जि . आ . बाद , 

रा . लासुर स्टेशन , ता . गंगापुर , जि . आ . बाद . 
| रा .पिंपळगांच दिवशी, ता . गंगापुर , जि . औ .बाइ . 
| रा . वरागड , ता . गंगापुर , जि . औ . वाद 
| रा . वरागड , ता . गंगापुर, जि . आ . बादः. 
| रा . गोळगांव , ता . गंगापुर , जि . आ . बाद , 
फुलशिवार , ता गंगापुर , जि . आ . बाद . 

रा.बोरगांव , ता गंगापुर , जि . आ. वाद . 
| रा . बोरगांव , ता .गंगापुर , जि . ओ . बाद 
राबोरगांव , ता. गंगापुर , जि . औ. बाद . 
रा लासुर स्टेशन , ता. गंगापुर , जि . ओ. बाद . 
रा .डोमेगांच, ता.गंगापुर, जि . औ बाद . 
माळीवाडगांव , ता.गंगापुर , जि . औ. बाद . 
माळीवाडगांव, ता.गंगापुर , जि . औ . बाद . 
रा देहल , ता . गंगापुर , जि . ओ बाद , 
रा .देहळ , ता .गंगापुर , जि . औ बाद , 
रा.पाडळसा, ता. गंगापुर , जि औ बाद . 

रा . पाडळसा, ता . गंगापुर , जि . औ . वाद 
| रा .पाचापरवाडी , ता . गंगापुर , जि . आ .बाद . 

रा .दिवटी, ता . गंगापुर , जि . औ वाद , 
कन्कोळी, ता . गंगापुर , जि . ओ . वाद . 
रा . खडकनारळा , ता . गंगापुर , जि . औ. बाद . 
रा . खडकनारळा , ता . गंगापुर, जि . ओ वाद . 
| रा . पोळरांजणगांव , ता . गंगापुर , जि . आ. बाद , 
| रा . पोळरांजणगांव , ता . गंगापर. जि . औ. बाद .. 

रा:किन्हाळ , ता. गापुर, जि . औ.बाद , 
रा. सनव , ता. गंगापुर , जि . औं बाद . 
रा.दायगांव , ता . गंगापुर , जि . औ. बाद . 
रा. वसुसायगांव , ता . गंगापुर, जि . औ बाद . 
रा . एकतुणी वाघलगांव, ता. गंगापुर , जि . औ बाद , 
आपेगांव , ता. गंगापुर , जि . औ. बाद . 
रा . गवळीशिवार , ता. गंगापुर , जि . औ. बाद . 
मांडगांव , ता .सिल्लोड , जि . औ . बाद , 
वाघलगांव , ता .फुलंब्री , जि ओ . बाद, 
| रा.निधोना, ता .फुलंद्री , जि . औ. बाद . 

ता .फलंत्री, जि . औ . बाद , 
रा शेवता, ता .फुलनी, जि . औ वाद . 
रा . आळंद, ता .फुलंत्री, जि . औ .बाद, 

रा जातवा, ता .फुलंब्री, जि . औ.बाद , 
| गेवराई गुंगी , ता .फुलंब्री,जि . औ . बाद . 

गेवराई मुंगी, ता .फुलंबी,जि . औ वाद . 
ममनाचाद , ता .फुलंब्री, जि . औ. बाद . 
रा .कोलते टाकळी, ता.फुलंद्री, जि . औ. बाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ८ ऑगस्ट , २०१४ : श्रावण १ , शके १९३६ 


२५६२ वावासाहेव लक्ष्मण शिदे , 
२५६३ मत माधवराव कापस 
२५६४ | नामदेव चाचराच बनकर , 
२५६५ | बाबासाहेब संतराम ठोंबरे. 
२५६६ पंडीत नामदेव सुस्ते . 
२५६७ राजेंद्र तातेराव ठोंबरे. 
२५६८ विनोद एकनाथराव चौधरी , 
२५६९ श्रीकांत देवीदास कुलकर्णी 

२५७० विजय एकनाथ चौधरी 
- २५७१ सुनिल गंगाधर घोडके . 

२५७२ देवदत्ता गोविंदा कोठारे, 
२५७३ मो. इम्रान आबेद जहागिरदार , 
२५७४ | अब्दुला शुजावोद्दीन चिस्ती. 
२५७५ तन्वीर मो . नुर मो . 
५७६ | अक्षक अजय खरोटे . 
२५७७ वावासाहेव सोपनराव दांडगे . 
२५७८ योगेश सुधाकर टोपरे . . 
२५७९ सौ .कल्पना राजकुमार . 
२५८० | बजरंग फंदु जघाळे , 
. २५८१ रोहीदास बुधा राठोड . 
२५८२ कपुरसिंग बालचंद जोनवाळ . 
२५८३ | राजेंद्र कचरु मोरे . 
२५८४ | देवनाथ साहेबराव हिवरंडे , 
२५८५ / विनोद कारभारी ढिवरे . 
२५८६ | संजय पंडीतराव श्रीखंडे , 
२५८७ | हरीचंद कचरु जोनवाळ , 
२५८८ जगन्नाथ नानासाहेब चव्हाण , 
२५८९ / रमेश रुपचंद माळी. 
२५९० अजय गुलाव वेताळ . 
२५९१ प्रशांत सुखदेव खंडागळे . 
२५९२ | शेख मुलमील सलीमे . 
२५९३ शेख जावेद उस्मान .. 
२५९४ बहुरे चंपालाल हिरालाल . 
२५९५ बाबुलाल रामलाल भगुरं . 
२५९६ | किशोर उस्मान नवगरे .. 
२५९७ साईनाथ आसाराम तागड . 
२५९८ प्रल्हाद रंगनाथ जाधव , 
२५९९ दत्तात्रय आसाराम जाधव . 
२६०० | भागीरथ आसाराम कदम . 
२६०१ | रिखबचंद शिखरचंद पाटणी . 
२६०२ वाल्मीक दामु काकळीज . 
२६०३ | प्रविण शिवाजी आहेर. . 
२६०४ भाऊलाल पांडुरंग आहेर. 
२६०५ | बाळासाहेब केशव बाबके . 
२६०६ रामेश्वर भास्कर आहेर . 
२६०७ दादासाहेब मगर , 
२६०८ / शेषराव रामराव निकम, 
२६०९ | विजय नानासाहेब बोरसे . 


रा .कागतं टाकी , ता.पुणत्री, जि . . बाद , 
चिरमगांव , ता फुलंत्री , जि औ वाद . 
- रा लेता ज ., ता . फुलंची, जि . आ वाद , 
पिरबावडा, ता .फुलंगी, जि . आ. वाद , 
रा बोरगांय अर्ज, ता .फलंगी , जि . औ. बाद . 
रा. वारगांव अर्ज, ता .फुलंब्री, जि . आ. बाद . 
रा खुलताबाट , ता . खुलताबाद , जि . औ वाह. 
राखुलताबाद , ता . खुलतावाद , जि . औ. बाद . 
रा. खुलताबाद , ता . खुलताबाद, जि ओ. बाद , 
रा . सालीबाडा , ता . खुलतावाद , जि . औ . बाद , 
रा .सालीचाडा, ता . खुलताबाद , जि . औ. बाद , 
रा खुलताबाद , ता .खुलताबाद, जि . ओ वाद , 
रा . सुलताबाद , ता , खुलताबाद , जि . आ. वाद , 
रा खुलताबाद , ता खुगताबाद , जि . आ. वाद , 
रा . सालीवाडा, ता . खुलताबाद , जि . आवाव , 
रा गगनेबोरगांव , ता . खुलताबाद , जि . ओ . बाद , 

रा . वेरुळ , ता . खुलताबाद , जि . ओ. बाद , 
| रा कसावखेडा , ता . खुलताबाद , जि . ओ. बाद , 
रामवापुरवाडी , ता खुलताबाद , जि . ओ बाद 
रांतिसगांच , ता . खललावाद , जि . औ . वाद 
रा . शार्दुलवाडी , ता . खुलत्तावाद, जि . ओ .बाद . 

रा कसाबखेडा, ता .खुलतावाद , जि . औ वाद . 
| रा खिर्डी, ता खुलताबाद , जि . आ . बाद . 

रा. वेरुळ, ता . खुलतावाद , जि . औ .वाद , 
रा . वेरुळ , ता . खुलताबाद , जि . औ.बाद . 
रा . खांडीपिपळगांच , ता . खुलताबाद , जि . औ.चाद . 
रा. सुलतानपुर , ता खुलतावाद , जि . औ. बाट 
रा . वेरुळ , ता .खुलताशद , जि . औ. बाद , 
रा. सुलतानपुर , ता . खुलतावाद , जि . औ. बाद . 
रामलकापुर , ता . खुलतावाद , जि . औ.बाद, 
रा . साताळा , ता .फुलंट्री , जि . औ .बाद . 
रा .बावरा, ता .फुलंब्री, जि . औ .बान . 
रा . वळ्याचीवाडी , ता. जि . औ .वाद, 
रा खेडा, ता पैठण , जि . आ. वाद . 
रा दावरवाडी , ता.पैठण , जि . ओ . वाद , 
रा . आडगाचं जावळे , ता.पैठण , जि . औ. बाद 
रा. लोणी, ता. वैजापुर, जि . औ. बाद, 

रा. लोणी, ता. वैजापुर, जि . औ. बाद, 
| रा . लोणी, ता . वैजापुर , जि . औ. बाद. 

रा. लोणी , ता. वैजापुर , जि . औ.बाद. 
रा. लोणी, ता . वैजापुर, जि . औ. बाद, 
| रा . पारळा , ता . वैजापुर, जि . औ . मान . 
| रा . पारळा , ता. पैजापुर, जि . औ . बाद. 
| रा . पारळा , ता. वैजापुर, जि . औ . बाद, 

रा. पारळा, ता . वैजापुर , जि . औ.बाद, 
रा.तळवाडा, ता . वैजापुर, जि . औ. बाद, 
रा .चिकटगांच , ता . वैजापुर, जि . औ . बाद . 
रा. चिकटगांव, ता. वैजापुर , जि . औ. बाद. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ८ ऑगस्ट , २०१४ : श्रावण १७, शके १९३६ 


भाग १-असमाधारण 


२६१० | भरत नारायण पठारे , 
२६११ | देविदास केशव निकम . 
२६१२ | गणेश भुजंग मगर .. . 
२६५३ धनजय एकनाथ भोसले. 
२६१४ | रंगनाथ कोंडीराम उकाई. 
२६१५ सुभद्रा भगवान मुळे. 
२६१६ | कुलकर्णीनितिन रतन . 
२६१७ | सुनिल हरीभाऊ मुळे . 
२६१८ महेश अशोक भोसले . 
२६१९ / नवनाथ अबासाहेब शिंदे , 
२६२० नारायण भिमराव चौधरी. . . 
. २६२५ | मिझा अयाज अय्युब बेग. 
२६२२ | कल्पना अंतराय , 
२६२३ | दिपक नारायण कुबेर . 
२६२४ | ईश्वर शंकर पठाडे . 
२६२५ कृष्णा सुभाष भेरे. 
२६२६ रवि पंढरीनाथ धाडगे . . 
२६२७ अनिल भानदास मते. 
२६२८ | बबन पांडुरंग इथर . 
२६२९ भगवान चंद्रकांत बारबैले. 
२६३० बागवान अब्दुल समी ईस्माइल . 
२६३१ | बंडु हरीचंद्र नाईक . 
२६३२ | सत्यवान बाबासाहेब पोफळे , 
२६३३ | शेख अब्दुल रेहमान शेख. . 
२६३४ नवनाथ अमृतराव चितामणी. 
२६३५ | अविनाश मच्छिद्र कुचेर. 
२६३६ | विकास दत्तात्रय बारबेले . 
२६३७ | तांबे विठ्ठल साहेबराव , 

अकिब शेख जहीर शेख , 
२६३८ 

२६३९ रविन्द्र आप्पासाहेब रोडे . 
२६४० | प्रियंका तुकाराम फुकटे . 
२६४१ | भास्कर विट्ठल वाघ . 
२६४२ मुरमे दादासाहेब विनायक . 
२६४३ | उकीर्ड नागेश अशोकराय. 
२६४४ शेंडगे दादाराव निवृत्ती , 
- २६४५ | धोंडे रमेश- जयन्नाथ , 
२६४६ भगवान आप्पाराच शेजुळ , 
२६४७ कैलास रामराव शिंगारे. 
२६४८ | टेकचंद हरीश्चंद्र बैनाडे . 
२६४९ गणेश दादाराव जाधव. 
२६५० राजेंद्र गौणाजी जाधव , 
२६५१ कैलासराव विश्वनाथ जाधव , 
२६५२ युनुस सिकंदर शहा. 
२६५३ | दिपक लहुजी मानकापे . 
२६५४ | रामेश्वर भिमराव मानकापे . 
२६५५ गणेश प्रभु दानवे. 
२६५६ | शेख कदीर शेख , 


रा.चिकटगांव , ता . वैजापुर, जि . औ. बाद. 
रा .चिकटगांव , ता . वैजापुर, जि . औ.बाद. 
रा.चिकटगांव, ता. वैजापुर , जि . औ . बाद. 
रा. जड़गांच, ता. जि . औ. बाद , 
रा. करमाड, ता. जि . औ. बाद. 
रा. करमाड , ता. जि . औ. बाद. 
रा . करमाड, ता . जि . औ. बाद. 
रा. कुंभेफळ , ता . जि . औ.बाद, 
रा.कुंभेफळ , ता . जि . औ . बाद . 
रा .मंगरुळ , ता.जि . औ.बाद. 
रा . दुधंड, ता . जि . औ. बाद.. 
रा.गाडेजळगांव , ता. जि . औ. बाद , 
रा. गाडेजळगांच , ता. जि . औ .बाद , 
रा.कुचेर गेवराई, ता. जि . औ. बाद. 
रा , वरझडी, ता.जि . औ. बाद . 
रा .कोनेवाडी , ता . जि . औ. बाद. 
रा .लाडगांच , ता . जि . औ. बाद . 
रा . जयपुर , ता . जि . औ. बाद. 
रा .लाडगांव, ता. जि . औ. बाद . 
| रा. लामकाना , ता. जि . औ . बाद . 

रा. लाइसावंगी , ता . जि . औ. बाद, 
| रा . लाडसावंगी , ता .जि . औ . याद. 

रा .हिवरा , ता .जि . औ. बाद. 
रा. पांढरी पिंपळगांव , ता. जि . औ. बाद , 
रा.टोणगांच, ता . जि . औ. बाद , 
रा. गेवराई कुबेर, ता .जि . ओ.बाद . 
रा . लामकाणा, ता.जि . औ.बाद. 

रा .करमाड , ता . जि . ओ . बाद . 
| रा .करमाड , ता . जि . औ . बाद, 


रा .कवडगांव जालना, ता . जि . औ.बाद. 
रा, भांबरडा , ता .जि . औ. बाद . 
रा. दरकवाडी, ता .जि. औ. बाद . 
रा . बनगांव , ता .जि . औ . बाद , 
रा. करमाड , ता . जि . औ. बाद . 
रा. कपडगांव जालना, ता . जि . औ.बाद. 
सं . अंजनडोह, ता . जि . औ . बाद. 
रा. अंजनडोह , ता . जि . औ. बाद . 
रा . अंजनडोह, ता .जि . औ. बाद. 
रा. भाकरवाडी, ता. जि . औ. बाद . 
रा. गणौरी , ता. फुलंबी, जि . औ. बाद . 
रा. चानेगांव , ता . फुलंब्री, जि . औ .बाद. 
रा. सांजुळ , ता .फुलंब्री, जि . औ. बाद. 
रा.बिल्डा, ता .फुलंब्री, जि . औ. बाद, 
रा . जातेगांव , ता .पुगनी, जि . औ. बाद, 
जातेगांव, ता .फुलंब्री, जि . औ. बाद. 
रा .जातेगांव, ता . फुलंत्री , जि . ओ.बाद. 
रा. सावंगी, ता. फुलंगी, जि . औ. बाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ८ ऑगस्ट , २०१४ श्रावण १७ , शाके १ 


स्वप जित नंदकुमार चावरे, 
२६५८ कृष्णा रतन गहाट . 
२६५९ सतिष बाबुलाल चंदीने. 
२६६० सोन्याबापु कारभारी गायके . 
२६६१ काशीनाथ नामदेव हेपले . 
२६६२ समाधान विश्वनाथ तायडे . 
२६६३ दिलीप उत्तमराव मिसाळ , 
२६६४ बाबुराब राघु पवार , 
२६६५ साहेबांसग रामचंद्र गुमलाई , 
२६६६ | वाल्मीक सोपान करे , 
२६६७ ज्ञानेश्वर सेनफड श्रीखंडे . 
२६६८ पोपट तात्याराव चव्हाण. 
२६६९ फिरोज अ . विखार अ. पतण . 
२६७० अमोल साईनाथ बोडने. 
२६७१ रामेश्वर मुबत्तेश्वर निळ . 
२६७२ सौ . रेश्मा सतिसिंग राजपुत , 
२६७३ सुभाष दगडू श्रीखंडे . 
२६७४ | अलताफ शहा रज्जाक शहा. 
२६७५ उमेश मुरलीधर पवार. 
२६७६ भागीनाथ गणेश बाडेकर . 
२६७७ प्रदिप विठ्ठल कोलते . 
२६७८ रामेश्वर भीमराव जाधव , 
२६७९ गणेश रामदास कोलते . 
. २६८० राजेंद्र भागाजी कापसे . 
२६८१ विद्या भिकन कापसे . 
२६८२ | शरद कचरु बन्सोड . 
२६८३ | अजय अंकुश सोनवणे . 
२६८४ दिलीप द्वारकादास भारुका. 
२६८५ वसंतराव कचरु खरे . 
२६८६ | नवनाथ कचरु मोरे , 
२६८७ | पंढरीनाथ कोंडाजी बोधणे. 
२६८८ | रविन्द्र उत्तमराव राठोड. 
२६८९ किरण आत्माराम मोहिते . 
२६९० रमेश माधवराव धनकर , 
२६९१ | शिवराज धर्मराज पाटील, 
२६९२ दिलीप निमचंद चव्हाण . 
२६९३ | डॉ . आनंदराव कोदटराव माहाले . 
२६९४ | शिवरामकृष्णा वसंतराव पवार . 
२६९५ अरविद नामदव मालकर. 
२६९६ उत्तम शामराच शेजुळ . 
२६९७ | जयकुमार वर्धमान जैन . 
२६९८ | रोहिदा पुना चव्हाण , 
२६९९ अभिजीत देचीदास देशमुख. 
२७०० शिवलाल जैसा राठोड . 
२७०१ / भरत सुरा चव्हाण . 
२७०२ | साहेबराव बाबुराव अकोलकर , 
२७०३ धर्मा मागु चव्हाण , 
२७०४ मधुकर डापके . 


रा.पिमळमाय दिवशी, ता .गंगापुर , जि . औ .वाय . 
रा .शिरेगांव, ता. गंगापुर , जि . औ.बाद . 
रा .पिपळगांच दिवशी, ता . गंगापुर, जि . औ . बाद. 
रा . सुलतानाबाद, ता .गंगापुर , जि . औ. बाद , 
रा .पानी, ता .फुलंद्री , जि . औ. बाद 
रा. बोदगांव बु ., ता. फुलंची, जि . औ. बाद 
रा .गल्लेबोरगांव , ता. खुलताबाद , जि . ओ. माद . 
रा .तिसगांव , ता . मुलताबाद , जि . ओ . बाद . 
रा .तळापवाडा , ता . खुलताबाद , जि . आ . वाद . 
रा .केजटगांच , ता . ग्नुलताबाद , जि . आ . चाद , 
रा. खांडीपिपळगांच, ता . जुनताबाद, जि . औ.बाद. | 
रा .गदाणा, ता. खुलताबाद, जि . औ. बाद . 
रा. ये , ता . गुलताबाद , जि . औ . बाद , 
रा. कनकशिळ, ता. खुलताबाद , जि . औ. चाद . 

रा ,मलकापुर , ता . खुलताबाद , जि . औ . बाद . . 
| रा . जाफरवाडी, ता . जुलताबाद , जि . औ . बाद 
रा . वाहेगांव, ता . फुलंनी, जि . औ.बाद. 
रा.निधोना, ता.फुलंनी, जि. औ. बाद . 
रा . आळंद, ता .सिल्लोड, जि . औ. बाद . 
रा .पाडळी, ता. फुलंबी, जि . औ . बाद . 
रा. भाऊडी, ता . फुलंबी, जि . औ. बाद . 
रा.नायगव्हाण , ता .फुलंब्री, जि . औ.बाद. 
रा . भालगांव, ता . फुलंत्री, जि . औ बाद. 
विरमगांच, ता . फुलंबी, जि . औ. बाद , 
रा. गेवराई गुंगी, ता. फुलंगी, जि . औ. बाद , 
रा. एकबुर्जी चाघलगांव, ता .फुलंत्री, जि . औ. बाद. 
रा. पाडळसा, ता. गंगापुर , जि . औ. बाद , 
रा.कन्नड , ता. कन्नड , जि . औ. बाद. 
रा. भोकनगांच, ता . कन्नड , जि . औ. बाद . 
रा.उपळा, ता . कन्नड , जि . औ. बाद. 
रा . जैतापुर , ता . कन्नड , जि . औ . बाद. 
रा.तेळवाडी , ता . कन्नड, जि . औ. बाद . 
रा.टापरगांव , ता . कन्नड, जि . औ. बाद, 
रा.मुंडवाडी , ता . कन्नड, जि . औ.बाद . 
रा . कन्नड, ता . कन्नड , जि . औ . बाद , 
रा .कन्नड , ता . कन्नड , जि . औ.बाद . 
रा . कन्नड , ता .कन्नड, जि . औ. बाद. 
रा . चापानेर , ता . कन्नड , जि . औ. बाद . 
रा . आंधानेर , ता . कन्नड, जि . औ. बाद . 
रा .डोणगांव , ता. कन्नड , जि . औ. बाद. 
रा. कन्नड , ता . कन्नड, जि . औ. बाद. 
रा .सितानाईक तांडा, ता . कन्नड , जि . औ . चाद 
रा.चिकलठाणा, ता . कन्नड , जि . औ . बाद . 
रा. लंगडा तांडा , ता . कन्नड, जि . औ . बाद , 
रा . वडनेर, ता . कन्नड, जि . औ . बाद . 
| रा.इतनुर, ता .कपड , जि . औ. बाद , 

रा. कन्नड, ता. कन्नड, जि . औ. बाद. 
रा . बानेर , ता . कन्नड , जि . औ. बाद. . . 


ओ. भाग १अ( असा) - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ८ ऑगस्ट, २०१४ : श्रावण १७, शके १९३६ 


भाग १ - १ असाधारण 


२७०५ | कृष्णाराच अमृतराव मोहिते . 

रा. कन्नड , ता . कन्नड, जि . ओ. याद . 
२७०६ | साहेबराच लक्ष्मण बाबर 

रा . कन्नड , ता . कन्नड , जि . औ . बाद , 
२७०७ संदिप सुधाकर पाटील/ ठाकर . रा. नागद , ता . कन्नड , जि . औ. बाद . 
२७०८ इम्रान शेख इस्माईल. 

रा. कन्नड, ता . कन्नड , जि . औ. बाद, 
२७०९ अपतर खान ऊर्फ अजमल कादरखान . रा. कन्नड , ता . कन्नड, जि . ओ . बाद . 
२७१० विट्टल केशचराच जंगले . 

रा .रेल, ता . कन्नड, जि . औ. बाद. 
२७११ नामदेव भिमराव पायगव्हाण , रा . आळंद, ता .सिल्लोड, जि . औ.बादं. 
२७१२ सौ . अर्चना कैलास कुंटे . 

रा. बोदेगांच बु. , ता .फुलंब्री , जि . औ. बाद . 
२७१३ | संजय वामन शरणागत . 

रा.कासार पाडळी, ता. पैठण , जि . औ . बाद . 
२७१४ | चिजय विनायक आव्हाड . 

रा .ढाकेफच्छ, ता. पैठण , जि . औ . बाद . 
२७१५ , कैलास देवीदास बरकसे. 

रा. पैठण , ता . पैठण , जि . औ. बाद . 
२७१६ | मुफेश दिगंबर काळे , 

रा .बडवाळी, ता .पैठण , जि . औ . बाद, 
२७१७ दत्तात्र प्रभाकर म्हस्के . 

रा . बडचाळी, ता.पैटण, जि . औ. वाद, 
२७१८ जानराव मैनाजी शहाजी 

रा . ता.फुलंबी जि . औरंगाबाद 
२७१९ | एकनाथ बाजीराव डकले 

डोणगांच ता .फुलंबी जि . औरंगाबाद 
र सुनिल त्रिंबक काकडे 

पिंगगादेव ता. फुलंनी जि . औरंगाबाद 
२७२१ संजय काशिनाथ कासार 

रा. ता. फुलंबी जि . औरंगाबाद 
२७२२ मिनाज ईस्माईल पटेल 

रा. ता. फुलंनी जि . औरंगाबाद 
२७२३ शकीर इसाक पटेल 

रा. ता.फुलंबी जि . औरंगाबाद 
२७२४ प्रफुल्न विठठलराव लोखंडे 

| रा . ता .फुलंबी जि . औरंगाबाद 
२७२५ | धिरज धनंजय सिमंत 

रा . ता .फुलंबी जि . औरंगाबाद 
२७२६ | सचिन फकीरचंद राऊत 

राताफुलंनी जि . आरंगाबाद 
२७२७ / संजय विश्वनाथ मारे 

रा- ता -फुलंब्री जि . औरंगाबाद 
२७२८ | सुभाष रामराव नागरे 

रा- ता .फुलंनी जि . औरंगाबाद 
२७२९ मजीत ज्युसा पटेल 

धामणगांव ता .फुलंन्नी जि . औरंगाबाद 
२७३० युनुस सिकंदर शहा 

बिल्डा ता .फुलंनी जि . औरंगाबाद 
- २७३१ | आदिनाथ रामकृष्ण विटेकर 

मुर्शिदाबादवाडी ता. फुलंब्री जि . औरंगाबाद 
२७३२ उमेश सुभाष चव्हाण 

किनगांव ता .फुलंबी जि . औरंगाबाद 
२७३३ | एकनाथ रामराव बखळे 

म्हसला ता.फुलंनी जि . औरंगाबाद 
२७३४ | बाबुभिमराव बोरसे । 

चारगांव ता .फुलंबी जि . औरंगाबाद 
२७३५ | रवि गऊबा घुग 

सताळा ता .फुलंबी जि . औरंगाबाद 
२७३६ | शिवाजी उत्तमराव वाघ 

चौका ता .फुलंनी जि . औरंगाबाद 
२७३७ उपा रतन पवार 

चौका ता.फुलंनी जि . औरंगाबाद 
२७३८ | राजाराम तातेराव घुले 

धोंडखेडा ता .फुलंबी जि . औरंगाबाद 
२७३९ | रामकिसन लक्ष्मण घुगे 

धोंडखेडा ता .फुलंनी जि . औरंगाबाद 
२७४० श्रीधर गिरजाराम कुट 

माहिरा ता .फुलंनी जि . औरंगाबाद 
२७४१ विजय जनार्धन घुगे 

रा.ता .फुलंबी जि. आरंगाबाद 
२७४२ | गणेश अशोक भोसले 

सारोळा ता.फुलंब्री जि . औरंगाबाद 
२७४३ | दत्तात्रय रावसाहेब पठाडे 

बोरवाडी ता-फुलंन्नी जि . आरंगाबाद 
२७४४ | विलास रंगनाथ पवार 

डोणगांव ता.फुलंदी जि . औरंगाबाद 
२७४५ | उदय भाऊसाहेब भुमे 

रा.शिरोड़ी खुर्द ता. फुलंब्री जि . औरंगाबाद 
२७४६ सलिम आलमखान पठाण 

जानेफळ ता .फुलंबी जि . औरंगाबाद 
२७४७ ज्ञानेश्वर अण्णा साळुके 

शिरोडी बु ता. फुलंब्री जि . औरंगाबाद 
२७४८ रवी कपुरसिंग काकरवाल 

डोगरगांव शिव ता . फुलंब्री जि . औरंगाबाद 
२७४९ भगवान सांडु जाधव 

वावना ता .फुलंनी जि . औरंगाबाद 
२७५० | प्रकाश तुळशीराम दाभाडे 

सोनारी ता.फुलंबी जि . औरंगाबाद 
। २०५१ | विनोद कैलास भिवसेने 

हिवरा ता.फुलंबी जि . औरंगाबाद 
२७५२ रविद्र बाळा जंगले 

कान्हेगांव ता .फुलंबी जि . औरंगाबाद 
२७५३ | आशाबाई सुदाम पवार 

बाबरा ता .फुलंब्रो जि . औरंगाबाद 
२७५४ | आप्पासाहेब शेषराव मोरे 

बाभुळगांव ता.फुलंनी जि . औरंगाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ८ ऑगस्ट , २रुप : पारा 40 शके पर 


२७५५ धनंजय बाबुराव महाजन 

बाबारा ता फुलंनी जि . औरंगाबाद 
२७ . ६ अनिल पांडुरंग तुपे 

शेवत्ता ता .फुलंबा जि , आरंगाबाद 
२७५७ सौदा देबराव बलांड 

बोरगांच अर्ज ता.फुलंबी जि . औरंगाबाद 
१२७५८ अनिल बाबुराव राऊत 

वडोदबाजार ता . फुलंनी जि . औरंगाबाद 
२७५९ धनाजी कचरू राऊतराय 

नियाणा ता -फुलंनी जि . औरंगाबाद 
२७६० अनसरखॉ युसुफखाँ पठाण . 

उमरावती ता .फुलंनी जि . आरंगाबाद 
२५७६१ भिकनराव सुर्यभान मोटे 

बायेगांव बु. ता .फुलंगी जि . औरंगाबाद 
२७६२ जाफरखा नाजरखा पठाण 

खामगांव ता.फुलमी जि . औरंगाबाद 
२७६३ | सिंधुबाई रामदास चोपड 

अळद ता.फुलंत्री जि . औरंगाचाद 
२७६४ | शंकर हरीचंद्र जाधव 

बाभुळगांव ता . फुलंनी जि . औरंगाबाद 
२७६५ / व्दारकादास जयाजी ताठे 

वाकोद ता .फुलंबा जि . औरंगाबाद 
२७६६ शेख इक्रोमाधीन अहमद. 

बारा ता .फुलंनी जि . औरंगाबाद 
२७६७ संतोष अण्णासाहेब कोलते 

कोलते टाकळी ता. फुलंची जि . औरंगाबाद 
२४६८ | अण्णा एकनाथ तायडे 

आळंद ता .फुलंनी जि . औरंगाबाद 
२७६९ / जाकर मदार शहा 

बिल्टा ता .फुलंदा जि . औरंगाबाद 
२७७० | शख समद शेख महमद 

धामणगांव ता . फुल्नन्नी जि . औरंगाबाद 
२७७१ / राहुल रंगनाथ हापत 

रा. ता.फुलंनी जि . औरंगाबाद 
२७७२ सचिन सांडु चव्हाण 

किनगांव ता.फुलंब्री जि . औरंगाबाद 
२७७३ | शिवाजी रामराव राऊतराय 

कान्हारी ता .फुलंदा जि . आरंगाबाद 
२७७४ साहेबराव नामदेव म्हस्के 

कान्होरी ता. फुलंन्नी जि . आरंगाबाद 
२७७५ | विजय उत्तमराव चव्हाण 

किनगांच ता .फुलंनी जि . औरंगाबाद 
२७७६ अमोल विश्वंभरनिकम , 

वानेगांव ता.फुलंनी जि. औरंगाबाद 
२७७७ शेख अकबर शेख लाल 

वानेगांव ता .फुलंन्द्रा जि . औरंगाबाद 
२७७८ | बाबासाहेव अप्पाराव तांदळे ... गणारी ता.फुलंनी जि . औरंगाबाद 
२७७९ गणेश रामकृष्ण तांदळे 

गणोरी ता .फुलंबी जि. औरंगाबाद 
२७८० नंदनी चंद्रशखर जाधव 

| पाल ता .फुलंनी जि . औरंगाबाद 
२७८१ | दिलीप सांडुजी रगडे 

पवननगर आरंगाबाद 
२५८२ | अनिल रामप्रसाद करवा 

| एन-१.सिडको औरंगाबाद 
२७८३ | सचिन बापुराव वाळके 

जिव्हेश्वर कॉलनी आरंगाबाद 
२७८४ मुजीब कुलबर्बाद्दन देवनीकर 

रशीदपुरा औरंगाबाद 
२७८५ शेख युसुफ शेख गुलाब 

फाजलपुरा आरंगाबाद 
२७८६ स . असदउला किल 

देवडी बाजार औरंगाबाद 
२७८७ | महश रामनाथजी लखोटिया 

| देवडी बाजार औरंगाबाद 
२७८८ हुसेन युसुफ सादेक हुसेन 

| शहाबाजार आरंगाबाद 
२७८९ | साजीद अहेमद खान गुलाम महेबुब खान शहाबाजार औरंगाबाद 
२७९० नुमान खान अमानउल्ला खान 

कटकटगेट औरंगाबाद 
२७९१ प्रो . कमलाकर मधुकर जाधव 

एन - ५ . सिडका औरंगाबाद 
२७९२ | नितीन उत्तमचंद भक्कड़ 

| महेश नगर औरंगाबाद 
२७९३ शेख अ. रहेमान शेख अ. रज्जाक बायजीपुरा आरंगाबाद 
२७९४ | सं . नविद अली सै . मकसद- अली वाहेद कॉलनी औरंगाबाद 
२७९५ | सै. गुलामोद्दीन सै. जलालोद्दीन | संजय नगर औरंगाबाद 
२७९६ राजेंद्र भय्यासाहेब गरुड़ 

सेव्हन हिल कॉलनी औरंगाबाद 
२७१७ प्रभाकर जयवंतराव निकम गुरुजी श्री निकेतन कॉलनी आरंगाबाद 
२७९८ | विखे चिमाजी ज्ञानदेव 

| गजानन कॉलनी औरंगाबाद 
२७९९ सुनिल वंसत वाहुळ 

न्यायनगर औरंगाबाद 
२८०० जेम्स बंडुजी आंबलढगे 

एन -३-सिडको औरंगाबाद 
२८०१ मोहिदंर कुमार डूंगरमल अगरवाल एन- ३ औरंगाबाद 
२८०२ / शिवाजीराव बाजीराव शिंदे 

एन- ३ औरंगाबाद 
२८०३ | दत्तु रामभाऊ चव्हाण 

तिरुपता पार्क , एन- ४ आरंगाबाद 
२८०४ प्रकाश विश्वनाथ बिराजदार 

एन- २ सिडको औरंगाबाद 
२८०५ अनिता भिमराव हिवराळे 

एन - २ औरंगाबाद 


भाग १- असाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ८ ऑगस्ट , २०१४ : श्रावण १७ , शके १९३८ 


२८०६ | सुभाषचंद्र लक्ष्मीनारायन राठी 
२८०७ | उध्दव प्रभाकर सावरे 
२८०८ | शिवाजी देवराच लुटे 
१८०१ अॅड. राधेश्याम शिवप्रसाद इंद्राणी 
२८१० | मुकेश अंकुशराव सोनवणे 
२८१९ स . अनी स . मुजफ्फार 
२८१२ | मुनीर अहेमद खान आरेफ खान 


एन- २, औरंगाबाद 
जय भवानीनगर औरंगाबाद 
न्यु हनुमाननगर आरंगाबाद 
| न्यु हनुमाननगर आरंगाबाद 
गजानन नगर, गारखेडा औरंगाबाद 


राजाबाजार आरंगाबाद 


स्वाक्षरीत/ 

(विक्रम कुमार ) 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादक : व्यवस्थापन, शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुक्ति करून प्रकाशित केलं. 


सत्यमेव जाम 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ३२ ] 


मंगळवार , दिनांक १२ ऑगस्ट २०१४ : श्रावण २१ , शके १९३६ 


[किंमत ५ . ०० रु . ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जाहिर सूचना 
क्र . पा . यो ./ परिसर नकाशा/ नरजा/ 639 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम १५ ) अन्य औरंगाबाद - जालन 
जिल्हयामधील भागशः क्षेत्राकरिता प्रादेशिक योजना नगर चिकास व सार्यजनिक आरोग्य विभाग मंत्रालय , 
मुंबई अधिसूचना क्र . आरपीए / ११७६ / ३७३८, युडी- ५ , दि . २ ऑक्टोबर १९० अन्वये झालेली असून त . 
दिनांक १ डिसेंबर १९८८ पासून अंमलात आलेली आहे. 

तदनंतर शासनाने निर्णय क्र . टीपीएस-३०००/११९ /सिआर / २० / २०००/ नवि - ३०, दि. २६ ऑक्टोबर २००६ 
अन्वये जालना नगरपालिका हद्दीबाहेरील क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास होगेसाठी, जिल्हाधिकारी जालना 
यांनी उपसंचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचे सल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूलनियन 
१९८७ ( सुधारणा) मधील तरतूदीनुसार परिसर नकाशा तयार करण्याचे निर्देश देऊन महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २०( ४) अन्वये मूड मंजूर औरंगाबाद- जालना प्रादेशिक योजनमध्य 
फेरबदल मंजूर केलेला आहे . 

उक्त निर्देशांचे अनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल ( जमिनीच्या वापरात बदल व अकृषिक आकारणी 
सुधारणा) नियम १९८७ मधील तरतूदीनुसार जालना नगर छालिका हद्दीलगतच्या इंदेवाडी, रोहनवाडी, 
खरपूडी, देवमुर्ती या मौजांकरिता यापूर्वी परिसर नकाशा तयार करण्यात आला असून तो जिल्हाधिकारी, 
जालना यांनी दि. २९ / ०१/ २००५ रोजी मंजूर केला आहे. सदर नकाशा वरील चार गावांसाठी सुधारित है 
अन्य लगतच्या दरेगांव, पानशेंद्रा, जामवाडी, गुंडेवाडी, कुंभेफळ, श्रीकृष्णनगर , अंतरवाला तांदूळवाडी, 
निधोणा, आंबेडकरवाडी, सिरसवाडी. राममुर्ती, बेथलम, खातगांव. दावलवाडी अशा वाढीव गावांसाठी 
नव्याने तयार करण्यात आला असून तो मा .जिल्हाधिकारी, जालना यांनी 
दिE 
/ACT रोजी मंजूर केला 
आहे . 


औ. भाग १ अ ( असा )- 
१ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १२ ऑगस्ट , २०१४ : श्रावण २१ , शके १९३६ 


भाग १- अ असाधारण 


- भविष्यात होणारी लोकसंख्या वाढ व त्याकरिता आवश्यक असणान्या सार्वजनिक सुविधा तसंच वर नमूद 
केलेल्या मौजांमध्ये समावेश असलेल्या परिसरातील विकासाचा कल व नागरीकांसाठी लागणारा सुविधा 
इत्यादी विचारात घेऊन जमीन वापर प्रस्तावित करणे , उपलका जागांचा योग्य उपयोग करुन घेणे , रस्त्याची 
नियोजित रुंदी ठरविणे व दळणवळगासाठी रस्ते प्रस्तावित करणे , इ. बाबी विचारात घेऊन सदर परिसर 
नकाशा तयार करण्यात आला आहे , 

सदरचा परिसर जमीन वापर नकाशा परिसरातील अकृषिक परवान देतांना विचारात घेतल्या जाईल . 
सदरच्या प्रस्तावित जमीन वापरासाठी अ वर्ग नगर परिषदांना लाग असलेल्या विकास नियंत्रण 
नियमावलीतील तरतुदी तसेच परिसर नकाशाकरिता मंजूर केलेल्या नियमावलीतील तरतुदी लागू रहातील . 
सदरहू परिसर नकाशा शासन राजपत्रातील प्रसिध्दीच्या दिनांका पासून अंमलात येईल . 

प्रस्तावित परिसर नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ जिल्हाधिकारी, जालना, सहाय्यक संचालक , नगर 
रचना, प्रादेशिक योजना, " टाऊन हॉल , जालना नगर रचनाकार , जालना शाखा, प्रशासकीय ईमारत्त 
दुसरा मजला, जालना कार्यालयात कामकाजाचे दिवशी कार्यालयीन वेळेत खुला राहिल. 


जालना. 
दिनांक : - 02 102 / 2018 


जिल्हाधिकारी 

जालना . 


dmbjenr. cr .. 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुद्रित करुन प्रकाशित केले. 


महाराष्ट्र शासन राजपा 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ३३ ] 


शुक्रवार , दिनांक २२ ऑगस्ट २०१४ : श्रावण २६ , शके १९३८ 


किमल ५०० रु. ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचेकडून नगर परिषद खुलताबाद 


नगरपरिषद खुलताबाद येथील अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या पहिल्या अडीच वर्षांचा कार्यकाव्यासाठी या 
कार्यालयाचे पत्र क्र . 2014/ नपखुसि . ऊ .निवडणूक /1360,दिनांक 12. 08 . 2014 अन्वये सदर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष 
या पदाची निवडणूक दिनांक 08.08. 2014 रोजी पिठासन अधिकारी, खुलताबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली येण्यात 
आलेली आहे. सदर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीत निवडून आलेल्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचे नांच महाराष्ट्र 
नगरपरिषद व आयोगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम मधील ( 4) नुसार राजपत्रात प्रतिमा का एक 
आवश्यक आहे. तरी खालील तपशिलाप्रमाणे अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या नावांची प्रसिध्दी असाधारण राजपत्रात काय 


अ. 


न. प . चे निवडून आलेल्या निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे जागा राखीव असल्यास असे अनुसूचित 
अध्यक्षांचे नांव नांच 

जाती , अनुसूचित जमाती , नागरीकांचा 
मागास प्रवर्गासाठी व स्त्रीयांसाठी 
( अनुसुचित जाती स्त्रीयांसाठी अनुसुचित 

जमाती स्त्रीयांसाठी मागास प्रवर्ग ) 
खुलताबाद सौ . भावसार सुषमा श्री . सध्यद मकर अली हसन नागरीकांचा मागास प्रवर्ग ( म ) 

अली. 


दिनांक : - 20. 08. 2014 
ठिकाण : - औरंगाबाद 


जिल्हाधिकारी औरगहाबाद 


औ. भाग १ अ ( अन्सा ) 


नकाशन, मुद्रक व संपावर व्यवस्थापक , शासकीय मुदणार , औरंगारमय यांनी 

शासकीय मुरणामय , औरंगाबाद येथे मुनित कायन प्रकाशित केली, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ३४ ] 


मंगळवार , दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४ : भाद्रपद ४ , शके १९३६ 


किंमत ५ .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 

. जा .क्र . २०१४/निवडणूक / जिसस/सिआर 
आदेश 

जिल्हाधिकारी कार्यालय , परभणी . 

दिनांक १२ ऑगस्ट , २०१४ . 
. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व 
उपसभापती) ( पदाचेआरक्षण व निवडणूका) नियम, 1962 . 


क्रमांक 2014/निवडणुक/जिपपंस/सिआर दिनांक 12/ 08/ 2014 - ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व 
जलसंधारण विभागाची अधिसूचना क्रमांक पसनि2013/ प्र. क्र .137- (1 - 5 )/ पंस- 2 दिनांक 16/ 12/ 2013 अन्वये 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व 
उपसभापती ) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूका) नियम, 1962 च्या नियम 2 फ ( 2 ) ते ( 5 ) मधील तरतुदीनुसार 
राज्यातील सर्व जिल्हयासाठी पंचायत समितीच्या सभापतीची पदे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, तसेच 
नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या प्रवर्गासाठी (विमुक्त जाती, भटक्या जमातीसह ) वाटप केली असुन ती सोबतच्या 
अनुसूचिमध्ये दर्शविल्यानुसार आरक्षित केली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अनुसूचिमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे परभणी जिल्हयासाठी एकूण नऊ पदे खालील 
तपशीलप्रमाणे वाटप केली आहेत . 


(1) अनुसूचित जाती महिलांसाठी एक पद , ( 2 ) नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी एक पद, (3 ) 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाचे महिलासाठी एक पद व ( 4) तीन पदे सर्व साधारण महिलासाठी आणि (5) सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठी तीन पदे. 

आणि ज्या अर्थी, उक्त नियमांचेनियम 2 फ, पोट-नियम ( 2) ( अ) मधील तरतुदीनुसार परभणी जिल्हयातील 
नऊ पंचायत समित्यांच्या पंचायत समिती क्षेत्रातील शासन ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग मुंबई यांचे पज क्रमांक 
पंसनि -2013/ प्र.क्र . 137/पंरा - 2 दिनांक 16/01/ 2014 अन्वये दिलेल्या सुचने प्रमाणे सन 2011 चे जनगणनेनुसार 
अनुसुचित जातीच्या लोकसंख्येची एकुण लोकसंख्येच्या प्रमाणत टक्केवारी काढण्यात आली व यापुर्वी अनुसूचित 
जातीसाठी आरक्षित असलेल्या पाथरी, सोनपेठ, पुर्णा, मानवत , गंगाखेड, पालम , परभणी या पंचायत समित्या 
वगळण्यात आल्या व उर्वरित सेलू आणि जिंतुर यापैकी, सेलु पंचायत समितीची अनुसूचित जातीची टक्केवारी सर्वाधिक . .. 
असल्यामुळे सेलु पंचायत समिती अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित करण्यात आली आहे . 
औ. भाग १ अ ( असा) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २६ ऑगस्ट , २०१४ : भाद्रपद ४ , शके १९३६ 

भाग १ - अ असाधारण 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाची अधिसूचना क्रमांक 
पसनि2013/ प्र . क्र .137 ( 1 - 5)/पंरा -2 दिनांक 16/ 012/ 2013 नुसार उर्वरित सभापती पदापैकी दोन पदे उक्त 
नियमाचे पोट नियम ( 4 ) ( अ व ब ) नुसार नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी आणि तीन पदे उक्त नियम 2 फ चे पोट 
नियम 5 ( अ व ब ) मधील तरतुदीनुसार सर्वसाधारण महिलांसाठी उपस्थितांसमक्ष आवश्यक तेथे चिठया टाकून निश्चित 
करण्यात आली आहेत . 


त्याअर्थी, उक्त नियमांच्या नियम 2 ( ह ), प्रमाणे जिल्हाधिकारी, परभणी यांनी जिल्हयातील पंचायत 
समित्यांसाठी खालील अनुचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पंचायत समित्यांची सभापती पदे वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी याद्वारे 
आरक्षित केली असून, ही आरक्षण नामावली दिनांक 14/ 09 / 2014 पासुन होणाऱ्या अडीच वर्षाच्या कालावधीसाठी 
कायम राहील. 


अन्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या 
( सभापती व उपसभापती ) - ( पदांचेआरक्षणव निवडणूका) नियम, 1962 च्या नियम 2 फ ( 2 ) ते (5 ) मधील 
तरतुदीनुसार राज्यातील सर्व जिल्हयासाठी पंचायत समितीच्या सभापतीची पदे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 
तसेच नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या प्रवर्गासाठी (विमुक्त जाती, भटक्या जमातीसह ) वाटप केली असुन ती सोबतच्या 
अनुसूचिमध्ये दर्शविल्यानुसार आरक्षित केली आहेत . 


____ आणि ज्याअर्थी, उक्त अनुसूचिमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे परभणी जिल्हयासाठी एकूण नऊ पदे खालील 
तपशीलप्रमाणे वाटप केली आहेत . 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


पंचायत समितीचे नांव 


पंचायत समितीच्या सभापती पदाच्या 
कार्यालयासाठी आरक्षित केलेल्या प्रवर्गाचा 
तपशील 


पंचायत समिती, सेलु 
पंचायत समिती, परभणी 
| पंचायत समिती, सोनपेठ 
| पंचायत समिती, जिंतुर 

पंचायत समिती, मानवत 
| पंचायत समिती, पुर्णा 
पंचायत समिती, गंगाखेड 
पंचायत समिती, पाथरी 
पंचायत समिती, पालम 


अनुसूचित जाती ( महिला ) 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
सर्वसाधारण ( महिला) 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 


9 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
स्थळ : परभणी 
दि . : १२ . ०८ .२०१४ . 


( सचिन्द्र प्रताप सिंह ) 
जिल्हाधिकारी परभणी . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २६ ऑगस्ट , २०१४ : भाद्रपद ४ , शके १९३६ 

जा.क्र2014/जिपपंस / आरक्षण/ कावी 
जिल्हाधिकारी कार्यालय हिंगोली 

दिनांक - 13 / 8 / 2014 
आदेश 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचा सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती 
( पदाचे आरक्षण निवडणूका ) नियम 1962 ज्या अर्थी महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाची अधिसूचना क्रमांक 
पंसनि - 2013/ प्रक्र 137( 1 ) / पंरा- 2 दिनांक 16 डिसेंबर 2014 व महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब असाधारण क्र . 
166 मधील अनुसूची अन्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या 
( सभापती व उपसभापती ) (पदाचे आरक्षण व निवडणूका) नियम 1662 च्या नियम 2 फ (2) ते (5) मधील तरतुदीनुसार राज्यातील 
सर्व जिल्हयासाठी पंचायत समितीच्या सभापतीचे पदे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच नागरीकांच्या मागास वर्गाच्या वर्गाच्या 
प्रवर्गासाठी (विमुक्त जाती भटक्या जमातीसह ) आरक्षण वाटप केले असून त्याचा तपशील खालील प्रमाणे आहे. 

1) अनुसूचीत जाती - निरंक 2 ) अनुसूचित जाती ( महिला) एक पद 3) अनुसूचीत जमाती - निरंक 4) अनुसूचीत जमाती 
( महिला ) - निरंक 5 ) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी (विमुक्त जाती व भटक्या जातीसह) - निरंक 6 ) नागरीकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्गासाठी( विमुक्त जाती व भटक्या जातीसह ) ( महिला) - एक पद 7) सर्वसाधारण - दोन पद 8 ) सर्वसाधारण (महिला) - एक पद 
- आणि ज्याअर्थीनिवडणूक नियम 1962 चेनियम 2 फ पोट नियम ( 2 ) ( अ ) मधील तरतुदी नुसार आरक्षीत केलेल्या सभापती 
पदाचे जिल्हयातील पंचायत समित्या मध्ये वाटपासाटी मला प्राधिकृत केल्यावरून सदरील आरक्षणाचे मी टि . जी .कासार 
जिल्हाधिकारी, हिंगोली या आदेशाद्वारे जाहीर करतो की , पंचायत समिती कळमनुरी / हिंगोली / वसमत / सेनगाव / औंढा ( ना ) च्या । 
सभापती पदासठी दिनांक 13 / 8/2014 रोजी घेण्यात आलेल्या सभेमध्ये खालील प्रमाणे त्या त्या पंचायत समिती समोर दर्शविल्या 
प्रमाणे सभापती पदाचे प्रवर्ग निहाय आरक्षण करण्यात आले आहेत . 

त्याअर्थी उक्त नियमाच्या नियम 2 ( ह ) प्रमाणे जिल्हयातील पंचायत समित्यासाठी खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविल्या प्रमाणे 
पंच्समित्यांची सभापती पदे वेगवेगळया प्रवर्गासाठी याद्वारे आरक्षीत केली असून ही आरक्षण नामावली दिनांक 14/9/ 2014 पासून सुरू 
होणाऱ्या अडीच वर्षाच्या कालावधीसाठी कायम राहील. 

परिशिष्ट 
अ. क्र . पंचायत समितीचे नाव _ पंचायत समिती सभापती पदासाठी आरक्षीत केलेल्या प्रवर्गाचा तपशील. 


1 


| 


कळमनुरी 
हिंगोली 
वसमत 
सेनगाव 
औंढा ना . 


अनुसूचित जाती ( महिला) 
नागरीकाचा मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती, भटक्या जमातीसह ) ( महिला ) राखुन 

सर्वसाधारण ( महिला ) 
सर्वसाधारण 
सार्वसाधारण 

Golan 

( टि . जी . कासार ) 
जिल्हाधिकारीहिंगोली 


ठिकाण - हिंगोली 
दिनांक - 13/ 8/ 2014 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २६ ऑगस्ट , २०१४ : भाद्रपद ४ , शके १९३६ 


भाग - अ असाधारण 


जिल्हाधिकारी हिंगोली यांजकडून 


- वाचा :- १ . अवर सचिव, मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र. रानिआ/ नपा- २०११ /प्र.क्र. २० / का.६ दि. ०२/ १२ / २०११ . 
२. शासन निर्णय क्र . एसिओ२०१४ /प्रक्र . १९ / नवि - १४ दि . ०३ / ०७ / २०१४ व अधिसुचना . 

आदेश 


जा. क्र . २०१४ / नपाप्र/निवडणूक/ आदेश / कावी :- महाराष्ट्र नगर परिषद/नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम 
५१ ( १) अ व १९ चे पोट कमल ( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी नरेंद्र पोयाम , जिल्हाधिकारी हिंगोली या प्रगटनाद्वारे असे 
जाहीर करतो की , हिंगोलीजिल्हयातील हिंगोली, वसमत व कळमनुरी नगर परिषद सदस्यांमधून दि . १५.०७. २०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या 
निवडणूकीत खालील उमेदवार त्यांच्या नावासमोर नमुद केलेल्या नगर परिषदे मधून अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवडुन आलेले आहेत असे 
जाहीर करुन त्यांची नावे असाधारण राजपत्रात प्रसिध्द करण्यासाठी या आदेशान्वये मान्यता देत आहे. 


नगर 
परिषदेचे 


निवडुन आलेल्या अध्यक्षांचे नांव 


निवडुन आलेल्या उपाध्यक्षांचे नांव 


पक्ष 


क्र . 


नांव 


१ 


हिंगोली 


सूर्यतळ अनिता सदाशिव 


राष्ट्रवादी 
काँग्रेस पार्टी 


श्री जगजीतराज ब्रिजलाल खुराणा राष्ट्रवादी 

काँग्रेस पार्टी 


२ 


वसमत 


श्री . कुदाळे भगवान पांडुरंगसा 


शंकुतलाबाई गोवीद इपकलवार 


शिवसेना 


भारतीय 
जनता पार्टी 


३ 


कळमनुरी 


श्रीमती यास्मीनबी शेख फारुख 


म . नाजीम म . कासीम 


भारतीय 
- राष्ट्रीय काँग्रेस 


राष्ट्रवादी 
काँग्रेस 


जिल्हाधिकारी , हिंगोली . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुद्रित करुन प्रकाशित केले. 


